कारागृह महानिरीक्षणालयातील कार्यालयीन अधीक्षक 
(अराजपत्रित-गट ब) या संवर्गातील पदधारकांना स्वीय 
सहाय्यक / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी / प्रशासन 
अधिकारी (राजपत्रित --गट ब) या पदावर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, मंत्रालय, 
शासन निर्णय क्र. जेएलडी-१०१२/१५५/प्र.क्र.१६९/पीआरएस-१, 
जागतीक व्यापार केंद्र, सेंटर Ae, ३०वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक ३१.१२.२०१२ 


निर्णय :- कारागृह महानिरीक्षणालयातील कार्यालयीन अधिक्षक या पदावर कार्यरत असलेल्या खालील 
कर्मचाऱ्यांना, स्वीय सहाय्यक/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी (राजपत्रित -गट ब) या पदावर खालील 
कर्मचा-यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संमतीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर कर्मचारी पदोन्नत पदाचा 
अधिभार ज्या दिनांकास स्वीकारतोल त्या दिनांकापासून सदर पदोन्नती अंमलात येईल. या पदोन्नतीमुळे सदर कर्मचाऱ्यांची 
कार्यालयीन अधीक्षक या पदावरील तसेच पदोन्नत पदावरील आंतरश्रेणी सेवाज्येष्ठता प्रभावित होणार नाहीत. 

१) श्री. बी.डी. धुर्वे, 

२) श्रो.एन.व्हो.इनामदार, 

३) श्री.व्ही.एच.रेणूके, 

४) श्री.ओ.डी.वाघ, 

५) श्री.व्हो.डी.मलमे, 

६) श्री.ए.एस. चव्हाण, 

७) श्री. BST. कुलकर्णी, 

८) श्री. जी. एस. भुजबळ, 

९) श्रो.बो.डी.केदारी, 

१०) श्री. आर.बी. बोरकर, 

२. उपरोक्त पदोन्नत्या मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे प्रलंबित असलेल्या याचिका क्र.८४५२/२००४ वरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहील. 

३. उपरोक्त अधिका-यांच्या पदोन्नतीचे आदेश त्यांना बयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे शासन सेवेत 
ठेवण्याविषयाच्या सर्वसाधारण आदेशाच्या अधीन असतील . 

४. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येते को, उपरोक्‍त 

पदोन्नत होणा-या कर्मचा-यांपैकी सर्वश्री.व्ही. डी. मलमे व जी.एस.भुजबळ या कर्मचा-यांना त्यांची लगतची सेवानिवृत्ती 
लक्षात घेता पदोन्नतीच्या पुणे येथील रिक्‍त पदावर तात्काळ नियुक्‍ती करण्यात यावी. अन्य कर्मचा-यांच्या सविस्तर 


नियुक्तीचे आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 
पुढील पानावर 


Pramotion-Swiva Sahavak. Rachna ७४ Karva Adhikaril. Administrative Officer.--1\9 


eee 


५. कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाचो सदर 
पदोन्नतीस मान्यता घेण्यास शासनाने विहित केल्याप्रमाणे आवश्यक त्या प्रस्तावाच्या दोन प्रती संबंधितांच्या अद्यावत 
गोपनीय अभिलेख ARS शासनास तातडीने पाठवाव्यात. 

६. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले असून 
त्याचा संगणक सांकेताक २०१२१२३११७०३१४६२२९ असा आहे. 


हेत eam ) 
कक्ष अधिकारी; महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा परिक्षा ) मुंबई / नागपूर 

सर्व कारागृह उपमहानिरीक्षक 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारो, पुणे. 

संबंधित अधिकारी, व्दारा अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
निवडनस्तो, (पीआरएस-१). 


Pramotion-Swiva Sahavak. Rachna V Karva Adhikaril. Administrative Officer.--1\10 


